यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावरील 
अपघात कमी करण्यासाठी राबविण्यात 
यावयाच्या दृष्टीने अंमलात आलेल्या 
प्रकल्प सुकाणू समितीमध्ये सदस्यपदी 
समावेश 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-०७१८/प्र.क्र.८६/पोल-८ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०१९ 


वाचा : शासन निर्णय गृह विभाग, समक्रमांक दिनांक २७ जुले, २०१८ 
प्रस्तावना : 

यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावरील अपघातांना आळा घालण्याकरीता अपघातांची 
शास्त्रशुध्द माहिती जमा करुन, तिचे विश्लेषण करुन अपघातांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने 
आवर्यक ती उपाययोजना करणे / सूचविणे व अंमळबजावणी करणे याकरीता गृह विभाग, महाराष्ट्र 
शासन आणि सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, नवी दिल्ली (अशासकीय संस्था) यांच्यामध्ये दिनांक २८ जून, 
२०१८ रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे. सामंजस्य करारातील कलम १.१ मध्ये तरतूद 
केल्यानुसार प्रकल्पाच्या संनियंत्रणाकरीता अ.मु.स. (गृह) यांचे अध्यक्षतेखाली सेव्ह लाईफ 
फाऊंडेशनसह सर्व संबंधीत विभागांच्या प्रतिनिधींचा समावेहा असलेल्या सदस्यांच्या प्रकल्प सूकाणू 
समितीचे संदर्भाधीन दिनांक २७ जुले, २०१८ अन्वये गठन करण्यात आळे आहे. सदर समितीमध्ये 
अन्य काही सदस्यांचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 
शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 

: शासन निर्णय : 
यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावरील अपघातांना आळा घालण्याकरीता अपघातांची 


शास्त्रशुध्द माहिती जमा करुन, तिचे विश्लेषण करुन अपघातांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने 
आव्यक ती उपाययोजना करणे / सूचविणे व अंमलबजावणी करण्याकरीता अ.मु.स. (गृह) यांच्या 


अध्यक्षतेखाळी स्थापन करण्यांत आलेल्या सुकाणू समितीमध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य म्हणून समावेश 
करण्यांत येत आहे :- 
१) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) आणि व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, महाराष्ट्र 
२) अतिरिक्‍त far संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य rar 
३) प्रकल्प संचालक (ईएमएस), राष्ट्रीय आरोग्य fs, महाराष्ट्र 
४) उपाध्यक्ष (प्रशासन व सीएसआर), महिंद्रा अँड महिंद्रा लि. 
) 
) 
) 


५) पोलीस अधिक्षक, रायगड 
६) पोळीस उपायुक्त, ठाणे 
७) पोलीस उपायुक्त (वाहतूक), पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०७१८/प्र.क्र.८६/पोल-८ 


प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०१९०११८१५३१०८२३२९ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नांवाने, 


5 U d h a ka [ D ढं eal प कवाम at ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2c1ebd27661971090dc2c91d4bb9caabd4da3 

Pawar cc 00 eee 

(सु. धों. पवार ) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय, मंत्रालय 


AD 


) 

) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग 

) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
) 

) 

) 

) 


AN 


०८ 


o~ 


4 
प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग 
प्रधान सचिव, परिवहन विभाग 
अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
१०) पोलीस अधिक्षक (मुख्यालय), महामार्ग पोलीस 
११) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
१२) मुख्य संचालन अधिकारी, बि.व्हि.जी. १०८ रुग्णवाहिका सेवा 
१३) मुख्य सल्लागार, सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, नवी दिल्ली 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेव्ह लाईफ HHI, नवी दिल्ली 
) 
) 
) 


an 


S 


(९ 


vo 


१५) आयुक्त (आरोग्य सेवा) आणि व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन, महाराष्ट्र 
१६) अतिरिक्‍त Far संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य Fer 

१७) प्रकल्प संचालक (ईएमएस), राष्ट्रीय आरोग्य AS, महाराष्ट्र 

१८) उपाध्यक्ष (प्रशासन व सीएसआर), महिंद्रा अँड महिंद्रा लि. 

१९) पोलीस अधिक्षक, रायगड 

Qo) पोलीस उपायुक्त, ठाणे 

२१) पोलीस उपायुक्त (वाहतूक), पुणे 

२२) निवड नस्ती (पोल-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


